पात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या वाढीव कुटुंब सदस्यांना 
गावठाण भूखंड वाटप करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आरपीए-२०२४/प्र.क्र.७४/र-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक :-१९.०९.२०२४ 


वाचा:- महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९७६, १९८६ व १९९९ 


प्रस्तावना:- 


पुनर्वसन अधिनियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिध्द झालेल्या दिनांकास गाव नमुना नं. ८ 
अमध्ये असलेल्या कुटुंबातील सदस्य संख्या विचारात घेऊन पुनर्वसन गावठाण भूखंड देय ठरतात. 

राज्यातील ज्या पाटबंधारे प्रकल्पाचे कामकाज २० वर्षांपासून पासून प्रलंबित आहे, अशा 
प्रकल्पामधील ज्या बाधित (पुर्ण) गावांचे पुनर्वसन प्रशासकीय कारणास्तव अद्याप झालेले नाही व 
कालौघात पात्र प्रकल्पग्मस्ताच्या कुटुंबातील सदस्य संख्येत वाढ झालेली आहे, अज्ञा 
प्रकल्पग्रस्तांच्या वाढीव कुटुंब सदस्य संख्या विचारात घेऊन, पुनर्वसन गावठाण भूखंड वाटप करणे 
हे नैसर्गिक न्यायोचित आहे. त्याअनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

राज्यातील ज्या पाटबंधारे प्रकल्पाचे कामकाज दि.०१.०१.२००३ वर्षांपासून पासून प्रलंबित 
आहे, अशा प्रकल्पामधील बाधित परंतु पूर्ण गावाचे पुनर्वसन प्रशासकीय कारणास्तव अद्याप झालेले 
नाही व कालौघात अशा गावातील पात्र प्रकल्पग्रस्ताच्या कुटुंबातील सदस्य संख्येत वाढ झालेली 
आहे, अशा पात्र प्रकल्पग्मस्तांची वाढीव कुटुंब सदस्य संख्या विचारात घेऊन, पुनर्वसन गावठाण 
भूखंड वाटप पुनर्वसन अधिनियमातील तरतूदीनुसार करण्यात यावे. 

तथापि ज्या प्रकरणांमध्ये, पात्र प्रकल्पग्मस्तांना पुनर्वसन गावठाण भूखंड देय करण्यात आले 
होते. परंतु, WHIM देऊ केलेला गावठाण भूखंड स्वीकारला नाही, त्या प्रकरणांमध्ये हा 
लाभ अनुज्ञेय होणार नाही. 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१७५२१५०६१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KEDARPRATAP 
JAYSING PATIL 


(केदारप्रताप पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई. 


२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

3) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

४) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह, जलसंपदा, वि.व न्याय) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६) मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


७) सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
९) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
१०) महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), मुंबई. 
११) महाळेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), नागपूर. 
१२) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
१३) सर्व विभागीय आयुक्त. 
१४ सर्व जिल्हाधिकारी. 
१५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१६) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१७) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती 
१८) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१९) निवडनस्ती 


